१ जून, 2098 रोजी देय झालेल्या आयुर्विमा 
महामंडळाच्या कर्जाच्या हप्त्याची (ग्रामीण) 
परतफेड करण्यासाठी रोख अनुदान 
(लेखाशीर्ष २२१५ ११७३) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एलआयसी-२०१९/प्र.क्र.८५/पापु-०४ 
७ वा मजला, जी.टी.रुग्णालय संकुल, 
टिळक रोड, मंत्रालय,मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २९ मे, २०१९ 


वाचा 
१) ग्रामविकास विकास विभागाचा झासन निर्णय क्रमांकःएलआयसी-१०८७/सीआर-५४४/ ५९, 
दि. २ मे, १९८९. 
२) ग्रामविकास विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक HATH: एलआयसी-१०८७/सीआर-५४४/ 
५९, दिनांक १९ ऑक्टोंबर,१९८९. 
३) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३,दिनांक ०१ एप्रिळ,२०१९. 


प्रस्तावना 


ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांकरिता भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून वर्ष २००१- 
२००२ अखेरपर्यंत जिल्हा परिषदांना मंजूर झालेल्या कर्जाच्या दिनांक ०१ जून, २०१९ रोजी 
परतफेडीसाठी देय असलेल्या आयुर्विमा महामंडळाच्या कर्जाच्या हप्त्यापोटी, मुद्दल व व्याज असे 
एकूण रक्‍कम रु ०८,७९,४९,४००/- (रु. आठ कोटी, एकोणऐंशी लाख, एकोणपन्नास हजार चारशे 
फक्‍त) भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे भरणा करण्याकरिता संदर्भात नमूद केलेल्या दिनांक ०२ मे, 
१९८९ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकणास अनुदान वितरीत करावयाचे आहे. 
२. उपरोक्त प्रयोजनासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये रुपये रु.१२,८७,८१ हजार 
(बारा कोटी सत्याऐंशी लाख एकोणऐंशी हजार फक्त) इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 
विभागाला, शासन परिपत्रक दिनांक ०१ एप्रिल, २०१९ नुसार वित्त विभागाने, अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीवर २२१५ ११७३ या लेखाशिर्षाखाली लेखानुदाव्दारे रुपये ९,८६,३०,००० इतका निधी 
उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सदर तरतुदीतून दिनांक ०१.०६.२०१९ रोजी देय झालेल्या 
मुद्दल रु. ५,८०,८१,३६०/-आणि रु.२,९८,६८,०४०/- व्याज अशी एकूण रक्‍कम रु.८,७९,४९,४००/- 
इतकी रक्‍कम विहित दिनांका अदा करण्याकरिता, सदर रक्कम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास वितरीत 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः एलळआयसी-२०१९/प्र.क्र.८५/पापु-०४ 


शासन निर्णय 

ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांकरिता भारतीय महामंडळाकडून TF २००१-२००२ 
अखेरपर्यंत जिल्हा परिषदांना मंजूर झालेल्या कर्जाच्या दिनांक ०१ जून, २०१९ रोजी पतरफेडीसाठी 
देय असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या कर्जाचे हप्त्यापोटी, मुद्दळ आणि व्याज अज्ञी एकूण 
रक्कम रु. ८,७९,४९,४००/- (रु. आठ कोटी THA लाख, एकोणपन्नास हजार चारशे फक्‍त ) 
इतकी रककम भारतीय आयुर्विमा महामंडळास परतफेड करण्याकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरण यांना मंजूर करीत आहे. 
२. हे अनुदान कोषागारातून प्राप्त करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या श्री. यशंवत 
बाबुराव पाटील, संचालक (वित्त) यांच्या स्वाक्षरीने तयार केलेले व श्री. म.बा. हजारी, सह सचिव, पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांनी प्रतीस्वाक्षरीत केलेले देयक, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांस 
सादर करावे. ही मंजूर रक्‍कम भारतीय आयुर्विमा महामंडळास भरणा करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरणाची आहे. सदर रक्‍कम इसीएस प्रणालीद्वारे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 
यांच्या खाती जमा करण्यात यावी. 


३. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेले अनुदान एकूण रक्कम रु. ८,७९,४९,४००/- 
(रु. आठ कोटी एकोणऐंशी ळाख, एकोणपन्नास हजार चारशे फक्त ) चा खर्च पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग-मागणी क्र.वाय-२-लेखाशीर्ष " २२१५, पाणी पुरवठा व स्वच्छता - ०१- पाणी पुरवठा - १०२ - 
ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम (०१) स्थानिक क्षेत्र -(०१) (09) ग्रामीण पिण्याचे पाणी पुरवठा योजनांकरिता 
आयुर्विमा महामंडळाकडून घेतलेल्या कर्जाच्या देय रकमांच्या परतफेडीबाबतचा खर्च भागविण्यासाठी 
जिल्हा परिषदांना अनुदाने ( २२१५ ११७३ ) ३१, सहाय्यक अनुदाने " (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकावा आणि त्या खाली सन-२०१९-२०२० वर्षाकरीता उपलब्ध लेखानुदान योजनेतर तरतूदीतून 
हा खर्च भागवावा. 

४. या प्रस्तावास वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका,१९७८ भाग पहिळा, उप विभाग-तीन येथील 
अनुक्रमांक ५ मधील नियम २७ (२) अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मंजूरी 
देण्यात येत आहे. तसेच, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक 09.08.2098 अन्वये प्रशासकीय विभागास दिलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर अनुदान मंजूर करीत असतांना वरील अधिनियमातंर्गत वित्त 
विभागाच्या दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ च्या परिपत्रकातील मागदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात आले 
आहे. त्याचप्रमाणे सदर शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ मधील सर्व अटींची 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलळआयसी-२०१९/प्र.क्र.८५/पापु-०४ 


तसेच, सदर परिपत्रकातील परिच्छेद ७ ते १० मधील सर्व अटीची पूर्तता होत आहे, असे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२९१०४०३२४९२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Mahendra 8 Hajari 
Date: 2019.05.29 12:46:16 +05'30' 


(म. बा. हजारी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,एक्सप्रेस cad, ४ था मजला, 
मुंबई- ४०० ०२१. 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व). 
३. संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, नवी मुंबई. 
४. अधिक्षक अभियंता,( सीपीडीएम ) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, नवी मुंबई. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर ( लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ). 
६. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई - yoo ०२१. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, महाराष्ट्र राज्य, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
९. कार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, (सर्व). 
१०.उपमुख्य लेखा परिक्षक,स्थानिक निधी Saale भवन,नाशिक/पुणे/ 
औरंगाबाद/अमरावती/ नागपूर. 
११.वित्त विभाग, ( व्यय-३ / अर्थोपाय) मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
१२.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील कार्यासन क्र. पापु-२०. 
१३.निवड नस्ती ( का. क्र. पापु-०४), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


